मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व 
राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयांच्या एकूण १२४ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-१२२१/प्र.क्र.१५४/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७/०६/२०२४. 
वाचा : 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/विसु-१, दि.११/०२/२०१६ 

२) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९/०६/२०१७ 

३) वित्त विभागाचे पत्र क्रमांक: पदनि-२०२३/प्र.क्र.३७/आपुक,दि.०१/०८/२०२३ सोबतचे 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/०७/२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई कार्यालयाची क्रमांक: 
मोअदान्या/आस्था/११४/०२/२०२३, दिनांक ०९/०२/२०२३ व 
मोअदान्या/मुंबई/आस्था/५०४/११/२०२३, दिनांक १०/११/२०२३ रोजीची पत्रे. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात मोटार वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यातील वाढत्या मोटार 
वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढत आहे. तथापि त्या प्रमाणात बळी पडलेल्या अपघातग्रस्तांना न्याय 
देण्याच्या दृष्टीने मोटार अपघातांची न्यायाधिकरणे स्थापन न झाल्यामुळे नुकसान भरपाईच्या खटल्यांचे 
प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. राज्यात सध्या मुंबईत ८, नागपूर येथे ४, पुणे येथे १ व ठाणे येथे १ अशी एकूण 
१४ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे कार्यरत आहेत. अपघातांचे व दाव्यांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे 
वाढत्या कामकाजासाठी उपलब्ध कर्मचारी वर्ग कमी पडत आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणांचे दैनंदिन 
न्यायालयीन व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झालेला आहे. त्यास अनुसरुन प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीकोनातून मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या 
सद्य:स्थितीतील पदांची फेररचना करून सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इ. प्रस्तावांची सखोळ तपासणी 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/०७/२०२३ रोजी पार पडलेल्या सन 
२०२३ मधील ४ थ्या बैठकीमध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपील 
न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला असता, उच्चस्तरीय सचिव समितीने सदर कार्यालयासाठी एकूण १२४ नियमित पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध मंजूर केला आहे. त्यानुसार विवरणपत्र “अ” येथे दर्शविल्याप्रमाणे मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयांतील 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१२२१/प्र.क्र.१५४/परिवहन-५ 


०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३/आपुक, दि.१५/०१/२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६०७१६४१३२१९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by MADKAR PRATAP SAMPATRAO 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


4.20=691 baScde50be5ad4d70b5410e666a3f51 3b4fd3934f022 
7b3aab4ff49ee9941, postalCode=400032, st=Mahi 


t=Maharashtre 
A M Pp A T R A seria IINumber=B6C9D92AA5599BE94C2F37BF0363AAF3D243DE73 
A6A2F15A0AE751006929371A, MADKAR PRATAP SAMPATRAO 


2024.06.07 16:55:21 +05'30' 


(प्रताप माडकर ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
) 
) 
) 
) 


A 


C 0८ ww 


पु 


mm 


मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मुंबई- ४०००३२. 
प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई(पत्राने) 
प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, (पत्राने). 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१८) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


Nn S 


८“? 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


कि. ea रा. मोडत रा क 


१९) कक्ष अधिकारी, कार्यासन- अर्थ-१/व्यय-४/विसु-१/सेवा-९/आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवड नस्ती (परिवहन-५), गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१२२१/प्र.क्र.१५४/परिवहन-५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एमसीटी-१२२१/प्र.क्र.१५४/परिवहन-५, 
दि.०७/०६/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र “अ 


अ.क्र. | पदनाम वेतन संरचना मंजूर सध्या रिक्त । प्रस्तावित | उच्चस्तरीय सचिव 
पदे कार्यरत | पदे पदे समितीची मान्यता 
पदे 

१ अध्यक्ष Pay in Judiciary Service q q शिक q q 
2 सदस्य Pay in Judiciary Service 9 ६ १ 9 9 
3 प्रबंधक एस -१६:४४९००-१४२४०० १ १ fo q q 
४ अतिरीक्त प्रबंधक | एस -१६:४४९००-१४२४०० १ शिक १ १ १ 
षु लेखाधिकारी एस -१६:४४९००-१४२४०० १ fo q q q 
& उच्चश्रेणी एस -१६:४४९००-१४२४०० ८ ७ १ ८ ८ 

लघुलेखक 
७ सहाय्यक एस -१५:४१८००-१३२३०० १ १ णो १ १ 

लेखाधिकारी 
८ निम्नश्रेणी एस -१५:४१८००-१३२३०० ३ शं ३ ३ ३ 

लघुलेखक 
९ सहाय्यक प्रबंधक | एस -१४:३८६००-१२२८०० २ १ २ २ 
१० । शिरस्तेदारा | एस -१४:३८६००-१२२८०० ८ & २ ८ ८ 
११ अधीक्षक एस -१४:३८६००-१२२८०० 2 2 3 249 नवीन पद 
१२ | मुख्य लिपिक एस -१३:३५४००-११२४०० १ १ fo fo 
१३ | guret एस -10:28200-82300 ८ ८ fo fo fo 
१४ । सहायक एस -१०:२९२००-९२३०० शिक शिक fo | १३ १३ नवीन सं 
१५ ग्रंथपाल एस -१०:२९२००-९२३०० १ foo q q q 
१६ सहाय्यक अधीक्षक | एस -८:२५५००-८११०० ३ ३ po poo ie 
१७ । अभिलेखापाल __। एस -८:२५५००-८११०० १ १ शिक fo | foo 
१८ । वरिष्ठ लिपिक एस -८:२५५००-८११०० १ १ fo poo fo 
१९ | लिपिक टंकलेखक | एस -६:१९९००-६३२०० ३३ 99 २२ ३३ ३३ 
२०  । बेलिफ एस -६:१९९००-६३२०० é ४ ४ ८ ८ 
२१ «| वाहन चालक एस -६:१९९००-६३२०० १ fo | q q q 
२२ । चोपदार एस -६:१९९००-६३२०० १ १ fo q q 
२३ । हवालदार एस -३:१६६००-५२४०० ७ ४ ३ ७ ७ 
२४ |नाईक | एस -३:१६६००-५२४०० १ q fo fa q 
२५ | दप्तरी एस -१:१५०००-४७६०० २ २ fo 2 २ 
२६ Rr | एस -१:१५०००-४७६०० १५ ८ ७ १५ १५ 
२७ । हमाल एस -१:१५०००-४७६०० २ fo २ २ २ 
२८ _। पहारेकरी एस -१:१५०००-४७६०० २ २ fo २ २ 
२९ |सफाइगारा | एस -१:१५०००-४७६०० २ [oe =] २ 

एकूण Poe १२४ Ca Yo १२४ १२४ 

MADKAR PRATAP कवक 
SAMPATRAO sini ण्या 


SAMI 


IPATRAO 


Date: 2024.06.07 16:56:08 +05'30" 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


